महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळाच्या संचालक मंडळावर 
केलेल्या अशासकीय सदस्यांच्या 
नियुक्त्या रद्द करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-१९१९/प्र.क्र.२६६/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा:- १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,झासन निर्णय, क्रमांक खाक्षेस-१०९६/प्र.क्र.८०/रस्ते-८, 

दिनांक ९ जुले, १९९६. 

2) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक खाक्षेस-१०९६/८०(१)/रस्ते-८, 
दिनांक ९ फेब्रुवारी, २०००. 

३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक संकीर्ण- १९१९/प्र.क्र.२६६/प्रशा-२, 
दिनांक ५ सप्टेंबर, २०१९. 

४ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक संकीर्ण- १९१९/प्र.क्र.२६६/प्रशा-२, 
दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१९. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची स्थापना दिनांक ९ जुले, १९९६ च्या 
आदेशान्वये करण्यात आली असून दिनांक ९ फेब्रुवारी, २००० अन्वये महाराष्ट्र राज्य रस्ते 
विकास महामंडळाच्या संचाळक मंडळाची सुधारीत रचना करण्यात आली आहे. 
२. विभागांतर्गत विविध कायदा / अधिनियम / नियमाद्वारे स्थापित केलेले शासकीय / 
अशासकीय मंडळे व समित्या यावर नियुक्‍त केलेल्या सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करुन नव्याने मंडळे 
व समित्या पुर्नगठीत करण्याबाबतचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. 
३. त्यास अनुसरुन शासन निर्णय दि. ०५ सप्टेंबर, २०१९ व दि. १३ सप्टेंबर, २०१९ अन्वये 
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळावर अशासकीय सदस्य म्हणून खालील सदस्यांच्या 
केलेल्या नियुक्त्या याद्वारे रद्द करण्यात येत आहेत. 


श्री. दिनकर तुकाराम पाटील, सांगली. 

श्री. विजय साळवी, ठाणे. 

डॉ. राजीव पोतदार, कळमेश्वर, नागपूर. 

श्री. ee मेहता, मुंबई. 

श्री. चंद्रगुप्त ( बाळा) सिताराम घाग, ठाणे. 
श्री. गणेश यशवंत साळवी, कळवा, जि. ठाणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१९१९/प्र.क्र.२६६/प्रशा-२ 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२००२१५१५४५०४६७१८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Pradeep Punaji Tirlotk 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 
fa e e p jorks Department, postalCode=400032, 
st=Maharas| 
2.5.4.20=ccd661813d437 193c30b84b205e0a135838bd8 


p U n aj j Ti rl otka r 252e5bad56d93fea8bfca55a9a, cn=Pradeep Punaj 


2020.02.15 15:47:15 +05'30' 


(प्रदीप पु. तिर्लोटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) 

मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) 

५. राज्यमंत्री , सार्वजनिक बांधकाम , ( सार्वजनिक उपक्रम वगळून ) 

६. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) 

७. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

८. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

१०. सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 

१३. महाळेखापाल-१, (लेखा परीक्षा / लेखा अनुज्ञयेता ), मुंबई. 

१४. महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा / लेखा अनुज्ञयेता ), नागपूर. 

१५. कंपनी रजिस्ट्रार, भारत सरकार, कॉरपोरेट मंत्रालय, एवरेस्ट बिल्डींग, तळ मजला, १००, 
मरीन ड्राईव्ह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग, मुंबई. 

१६. श्री. दिनकर तुकाराम पाटील, सांगली. 

१७. श्री. विजय साळवी, ठाणे. 

१८. डॉ. राजीव भा. पोतदार, कळमेश्वर, नागपूर 

१९. श्री. हेमेंद्र रतिलाल मेहता, शिवसृष्टी, ए विंग, १२०२, होलसेल फळ मार्केटजवळ, न्यु 
लिंक रोड, कांदिवली (प), मुंबई -४०० ०६७. 

२०. श्री. चंद्रगुप्त (बाळा ) सिताराम घाग, सी-२/१०१, आडार इस्टेट, श्रीनगर, रोड नं. २७, 
वागळे इस्टेट, ठाणे 

२१. श्री. गणेश यशवंत साळवी, कळवा, जि. ठाणे 

22. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२३. निवासी लेखा अधिकारी,मुंबई. 

२४. सर्व कार्यासने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२५. निवड नस्ती (प्रशा-२) 


oc 4N AD -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


